महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १ जानेवारी २०१८. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे, यांच्या कार्यालयातील विद्युतविषयक 
दुरुस्तीची पुढील कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ पोअ.लोह-पुणे-विद्युत-काम/ २०७/ २०१७, 
दिनांक २९.०७.२०१७. 


ज्ञापन.- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे, 
यांच्या कार्यालयातील विद्युतविषयक दुरुस्तीची पुढील कामे करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) (3) 


= : Providing renovation to El in the office of the | रु.३,९५,४२३७/- 
Superintendent of Police, Railways, Sangam Bridge, 
Pune. 


२. Providing LAN cables in the office of the रु.२,७३,६८८/- 
Superintendent of Police, Railways, Sangam Bridge, 
Pune. 


एकूण रु.६,६९,१२५/- 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग 
क्रमांक १, पुणे, यांनी परिच्छेद १ मधील Taal स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केलेले खर्चाचे 
अंदाज तयार केले असून ते () उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग क्रमांक 
१, पुणे, आणि (1) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, पुणे, यांनी 
साक्षांकित केले आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढीलप्रमाणे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली 
आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२२/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने सुधारित 
केलेले खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (3) 


- व Providing renovation to El in the office of the रु.४,४१,०६४/- 
Superintendent of Police, Railways, Sangam Bridge, 
Pune. 


२. Providing LAN cables in the office of the रु.३,०५,२६८/- 
Superintendent of Police, Railways, Sangam Bridge, 
Pune. 


एकूण रु.७,४६ oe) 32/- 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे, यांच्या कार्यालयातील विद्युतविषयक 
दुरुस्तीची परिच्छेद ३ मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेली कामे करण्यासाठी स्तंभ 
(३) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रु.७,४६,३३२/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, 
याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे, यांनी साक्षांकित करावे. 

२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करू नये. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोळीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (FTAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9१४/इमा-२, 
दिनांक १६.१०.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०१०२१५५२४०६३२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swapnil Gopal वाण 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


Borse aes रि क त 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे. 
प्रत: 
१) अधीक्षक अभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम) विद्युत प्रादेशिक मंडल, पुणे (सार्वजनिक 
बांधकाय (PUTT, FATS, यांनी दिलेल्या “Abstract” CAT TATE). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२२/पोल-७. 


२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, पुणे सार्वजनिक गांधकाय 
Fer, FATS, यांनी दिलेल्या “Abstract” FT TARTS). 
3) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


६) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


